महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०२ मार्च, २०२०. 


वाचा:-१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेशा क्र.बदली-२०१८/प्र.क्र.१७९/ का.१४-अ, 
दिनांक १४ जून, २०१९ व दिनांक १ ऑगस्ट, २०१९. 


शासन आदेठा 


संदर्भाधिन शासन आदेझान्वये विधानसभा निवडणूक सन २०१९ च्या कामकाजासाठी सहायक कक्ष 
अधिकारी तसेच लिपिक-टंकलेखकांच्या बदलीने पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग/निवडणूक शाखा 
(कार्यासन-३३) येथे करण्यात आलेल्या आहेत. सदर अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा निवडणूकीचे कामकाज 
पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या होत्या. 


२. निवडणुक कार्यालय साप्रवि कार्यासन-३३ यांनी निवडणूक शाखेत कार्यरत असलेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांना मुख्य निवडणुक अधिकारी कार्यालयातील कामाची माहिती झालेली असल्याने 
अधिसंख्य पदांवर नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या अधिकारी /कर्मचारी यांची मुख्य निवडणुक अधिकारी 
कार्यालयात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या १२८ मंजूर पदातील पदांवर कायमस्वरुपी नियुक्‍ती 
करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 

३. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातीळ सहायक कक्ष अधिकारी / लिपिक-टंकलेखक यांच्या बदलीने पदस्थापना करुन तात्पुरत्या 
स्वरुपात सेवा उपलब्ध करुन दिलेल्या संदर्भाधिन आदेशात अंशत: बदल करुन उक्त अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या सेवा नियमित स्वरुपात सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन-३३ (निवडणूक शाखा) या विभागास 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत:- 


अ. | श्री/ सहायक कक्ष पदनाम मूळ विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
क्र. । श्रीमती अधिकारी / 
लिपिक- 
टंकलेखकाचे नांव 
a | २ ३ | ok 4 द 

हीं श्री सु.ज.कोळेकर सहायक = | सार्वजनिक सामान्य प्रशासन 
कक्ष बांधकाम विभाग । विभाग/निवडणूक झाखा 
अधिकारी (कार्यासन-३३) 

2 | att रा.ल.राऊत सहायक  । गृह विभाग सामान्य प्रशासन 
कक्ष विभाग/निवडणूक शाखा 
अधिकारी (कार्यासन-३३) 

3 | ait सु.गो.कदम सहायक = | सार्वजनिक सामान्य प्रशासन 
कक्ष बांधकाम विभाग । विभाग/निवडणूक झाखा 
अधिकारी (कार्यासन-३३) 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७९/१४-अ 


अ. _ श्री/ सहायक कक्ष पदनाम मूळ विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती अधिकारी / 
लिपिक- 
टंकलेखकाचे नांव 
| a | २ ३ | ४_| 4 द 

४ | att रा.द.पिसाट सहायक ।महसुलळ व वन | सामान्य प्रशासन 
कक्ष विभाग विभाग/निवडणूक शाखा 
अधिकारी (कार्यासन-३३) 

५ श्री गि.गो.नारलावार । सहायक | कृषि, पशुसंवर्धन, | सामान्य प्रशासन 
कक्ष दुग्धव्यवसाय विभाग/निवडणूक शाखा 
अधिकारी । विकास व | (कार्यासन-३३) 

मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 

६ | aft ग.र.राणे लिपिक- । नियोजन विभाग । सामान्य प्रशासन 
टंकलेखक विभाग/निवडणूक शाखा 

(कार्यासन-३३) 


४. सदर Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००३०२१८१८१३३८०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan ae 
Bhimrao 60130 यवा 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी / लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना),सामान्य प्रशासन / सार्वजनिक (संबंधित 
बांधकाम /गृह / महसुल व वन / कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मंत्रालयीन 
मत्स्यव्यवसाय / नियोजन विभाग, मंत्रालय विभागा 


२. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणुक अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ मार्फत) 
३ सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन / सार्वजनिक बांधकाम /गृह / महसुल व 
वन / कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय / नियोजन विभाग, 
विभाग, मंत्रालय 
४. उप सचिव/अवर सचिव (निवडणूक शाखा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५ निवडनस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-3) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


